भारत एज्युकेशन सोसायटी, बारड, जि.नांदेड 
संचालित कै. राजारामजी देशमुख प्राथमिक शाळा, 
बारड, ता.मुदखेड, जि.नांदेड या शाळेचे श्री जिव्हेश्वर 
प्रतिष्ठाण, नांदेड, जि.नांदेड या संस्थेस 
हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह ३०२०/प्र.क्र.३३९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AME २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र.शिउसला/प्रावि-२/२०१८-१९/ 
१०२३९/४१, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
भारत Wyre सोसायटी, बारड, जि.नांदेड संचालित कै. राजारामजी देशमुख प्राथमिक शाळा, 
बारड, ता.मुदखेड, जि.नांदेड या मराठी माध्यमाच्या अंशत: अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ५ वी) शाळेचे, 
श्री जिव्हेश्वर प्रतिष्ठाण, नांदेड, जि.नांदेड या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, श्री जिव्हेश्वर प्रतिष्ठाण, नांदेड, जि.नांदेड या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद 
अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमळात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या PIAA नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : WISE ३०२०/प्र.क्र.३३९/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शा्ती 
व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसात 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११९१०२३१६७४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM फक Bans 


IN: CN = PRAVIN RAJARAM MUNDHE, C 


MUNDHE Eee 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड 
४) अध्यक्ष/ सचिव, भारत एज्युकेडान सोसायटी, बारड, जि.नांदेड 
५) अध्यक्ष/ सचिव, श्री जिव्हेश्वर प्रतिष्ठाण, ता.जि.नांदेड 
६ निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


